RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


JAYA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २ ९ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २७, 

किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 


क्रमांक संकीर्ण-२०१५ / प्र.क्र .४० /विमा प्रशासन . - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ ( २००६ चा महा. २१ ) अन्वये विहित करण्यात आलेल्या कलम ७ मधील तरतुदीनुसार 
या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई या एकमेव राज्यस्तरीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या 
विभागांतर्गत बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे प्राधिकारी पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
कार्यालय 

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा गट कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी 

सक्षम प्राधिकारी 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
विमा संचालनालय , संचालक , विमा संचालनालय , 

संचालक , विमा संचालनालय , 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 

गट - ब ( राजपत्रित ) 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


विभाग प्रमुख 


गट- अ 


गट - क 


गट - ड 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शुभांगी शेठ , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 

वित्त विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मविन्या. १२१५ / प्र.क्र .४० /विक्रीकर प्रशासन-१. - महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम 
११ ( १) मधील उप कलम (१ ) आणि (३ ) तसेच महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम अधिनियम , २००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि इतर प्रदान 
केलेल्या सर्व शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे श्रीमती शुभदा दत्तात्रय तुलणकर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (द्वितीय ), नगर व 
दिवाणी सत्र न्यायालय , मुंबई यांची महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणावर श्री . म. कि . चौरे यांच्या दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी सेवानिवृत्तीने 
रिक्त होणाऱ्या न्यायिक सदस्य या पदावर त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत नियुक्ती 
करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . द. आठवले, 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 11th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 

No.MVN . 1215 /C.R . 40 /Sales Tax (ADM -1 ).— In exercise of the powers conferred by sub-sections 
( 1 ) and ( 3 ) of section 11 ( 1 ) of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ), read 
with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax , Rules 2005 , and of all other powers enabling it 
in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , appoints Smt. Shubhada Dattatraya 
Tulankar , 2nd Additional Principal Judge, City Civil and Sessions Court ,Mumbai as the Tribunal 
Member of the Maharashtra Sales Tax Tribunal of the post of Shri. M. K. Choure who is retiring 
on14th August 2015 with effect fromthe date on which she assumes the charge of the said post , 
till the 4th November 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. D. ATHAVALE , 
Deputy Secretary to the Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 

वित्त विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ . 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मविन्या . १२१५ / प्र.क्र .४० /विक्रीकर प्रशासन -१ . -महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम 
११( १) मधील उप कलम (१ ) आणि (३ ) तसेच महाराष्ट्र मूल्यवर्धीत कर अधिनियम अधिनियम , २००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि इतर प्रदान 
केलेल्या सर्व शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे श्री. रमेश रुपचंद गांधी, प्रधान न्यायाधीश जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे यांची महाराष्ट्र 
विक्रीकर न्यायाधिकरणावर श्री . अ. क. गुंजोटीकर यांच्या दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या न्यायिक सदस्य या पदावर 
त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . द. आठवले, 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 11th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 

No. MVN . 1215 / C.R . 40 /Sales Tax (ADM - 1 ).— In exercise of the powers conferred by sub -sections 
( 1 ) and ( 3 ) of section 11 ( 1 ) of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ), read 
with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax , Rules 2005 , and of all other powers enabling it 
in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , appoints Shri Ramesh Rupchand Gandhi, 
Principal District and Sessions Judge, Thane as the Tribunal Member of the Maharashtra Sales 
Tax Tribunal on the post of Shri A. K. Gunjotikar who is retiring on 17th August 2015 with effect 
from the date on which he assumes the charge of the said post, till the 4th November 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. D. ATHAVALE , 
Deputy Secretary to the Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १ ९ ३७ 


१४१ 


शुक्रवार , जुलै १८, २०१४ / आषाढ २७, शके १ ९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १७ जुलै २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र समचिकित्सा व्यवसायी अधिनियम , 

१ ९ ५ ९ . 
क्रमांक एमएचसी. १०१२/ प्र.क्र . २०० / अधिनियम . - मुंबई समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ५ ९ कलम ३ए( १)( सी )( डी )(I) 
व ( डी)(II) सह महाराष्ट्र समचिकित्सा परिषद (निवडणूक ) नियम , १९९ १ च्या नियम , १२(३ ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून शासन महाराष्ट्र समचिकित्सा परिषदेचा निवडणूक कार्यक्रम राबविण्याच्या प्रयोजनार्थ निवडणूक निर्वाचन अधिकारी 

म्हणून 
श्री . दि.सा.भुयार, प्रबंधक महाराष्ट्र समचिकित्सा परिषद , मुंबई यांची नियुक्ती करीत आहे. दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


य . रा . गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव. 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 9th Floor, New Mantralaya 

Mumbai 400 001, dated the 17th July 2014 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA HOMOEOPATHY PRACTITIONERS ACT , 1959 . 

No. MHC - 1012/CR- 200 / Act . In exercise of the power conferred by Rule 12( 3 ) of the 
Maharashtra Council of Homoeopathy ( Election ), Rule, 1991 read with , section 3A ( 1)(c ) (d ) ( I) 
and ( d )(II) of the Bombay Homoeopathy Practitioner s Act , 1959 , the Government of Maharashtra 
hereby appoints Shri D. S. Bhuyar, Registar of the Maharashtra Homoeopathy Council, Mumbai 
to be conduct the election program of the Maharashtra Homoeopathy Council Notification 
published in Government Gazetted on dated has been cancelled . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. R. GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


५ 


१४२ 


सोमवार , जुलै २१, २०१४ / आषाढ ३० , शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २१ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६. 

क्रमांक गौखनि .४५ /०२०८ /प्र. क्र .३८ / ख . - महाराष्ट्र जमीन -महसूल संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ४१) याचे पोट -कलम (१) 
आणि कलम ३२८ चा खंड ( एकोणीस ) तसेच कलम ३२ ९ चे पोट- कलम ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या व त्याबाबतीत त्यास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढून 
नेणे) नियम, १९ ६८ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून , हे नियम उक्त संहितेच्या कलम ३२ ९ च्या पोट- कलम 
( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, पूर्व प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेतः 

१. या नियमांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढून नेणे ) ( सुधारणा ) नियम, २०१४ असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढून नेणे) नियम , १९ ६८ यांच्या नियम ४ ऐवजी पुढील नियम 
दाखल करण्यात येईल : 

“ ४. विटा तयार करणे इत्यादीकरिता उत्खनन.- नियम ५ च्या तरतुदीस अधीन राहून, तहसीलदारांच्या किंवा नायब 
तहसीलदारांच्या लेखी पूर्व परवानगीने व कोणतीही फी किंवा स्वामित्वधन न देता , कोणत्याही पिढीजात कुंभाराच्या कुटूंबास विटा , कौले 
किंवा इतर वस्तू तयार करण्यास त्याच्या व्यवसायाच्या प्रयोजनासाठी समुद्राच्या तळातून किंवा कोणतीही खाडी, नदी, नाला यांच्या पात्रातून 
किंवा कलम २२ अन्वये अभिहस्तांकित न केलेल्या आकारणी न केलेल्या कोणत्याही खाजगी जमिनीतून किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून 
वर्षाला ५०० ब्रासपर्यंतच्या मर्यादेत माती काढता येईल . खाणी व खनिजे (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ५७ ( १९ ५७ चा ६७ ) 
अन्वये करण्यात आलेले नियम किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेले कायदे यांनुसार ५०० ब्रासपेक्षा अधिक मातीच्या उत्खननावर 
स्वामित्वधन आकारण्यात येईल. वरील लाभ मिळवण्यासाठी पिढीजात कुंभार समाजातील व्यक्तींना तसे असल्याचे ओळखपत्र तहसीलदार 
यांच्याकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. 

स्पष्टीकरण. - या पोट-नियमाच्या प्रयोजनार्थ, “ पिढीजात कुंभाराचे कुटुंब ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ पिढीजात कुंभार समाजातील 
असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा पती, पत्नी व १८ वर्षाखालील अज्ञान मुले असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वाधीन शि . क्षत्रिय , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 21st July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. Gaukhani.45 /0208 /CR - 38 /Kh . — In exercises of the powers confered by sub - section ( 1) 
and clause ( 19 ) of section 328 read with , sub - section ( 2 ) of section 329 of the Maharashtra Land 
Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), and of all others powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra 
Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals ) Rules, 1968, the same having been 
previously published as required by sub -section ( 1) of the section 329 of the said Code, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal 
of Minor Minerals ) (Amendment) Rules, 2014 . 


2. for rule 4 of the Maharashtra Land Revenue ( Extraction and Removal of Minor 
Minerals) Rules , 1968 , the following shall be substitued , namely : 

“ 4. Excavation for bricks manufacture, etc. -Subject to the provisions of rule 5 , with the 
previous permission in writing of the Tahsildar or Naib - Tahsildar, and without payment 
of any fee or royalty , family of traditional potter for making bricks, tiles or any other items, 
for the purposes of his profession , remove earth , upto 500 brass annually, from the bed of 
the sea or from the bed of any creek , river and Nala or from any private land or unassessed 
Government waste land not assingned under section 22. The royalty shall be payable for 
excavation over 500 brass of earth as per the rules made under the Mines and Minerals 
(Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) or any other law for the time being 
in force . For getting the above benefits , person belonging to the community of traditional 
potter shall obtain the identity card from the Tahsildar . 

Explanation - For the purpose of this rule , the expression “ family of traditional potter” 
means the husband , wife and children below 18 years of age of a person belonging to the 
community of traditional potter.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SWADHEEN S. KSHATRIYA , 
Additional Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


७ 


१४३ 


सोमवार , जुलै २१, २०१४ / आषाढ ३०, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जुलै २०१४ . 


आदेश 


महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम . 


क्रमांक एकत्रि. २०१४ / प्र.क्र . १४७ / ल १. — महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण 
करण्याबाबत अधिनियम ( १९४७ चा मुंबई ६२) मधील जिल्हा सल्लागार समिती स्थापन करण्याबाबतच्या यापूर्वीच्या सर्व अधिसूचना आणि 
आदेश अधिक्रमित करून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकरिता खालीलप्रमाणे सदस्यांचा अंतर्भाव असलेली जिल्हा सल्लागार समिती गठित करण्यात 
येत आहे : 
जिल्हाधिकारी 

अध्यक्ष. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद 

सदस्य . 
३ . सहायक संचालक , नगररचना 

सदस्य . 
जिल्हा अधीक्षक , कृषि अधिकारी 
जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख 


२ . 


४ . 


सदस्य . 


५ . 


सदस्य - सचिव . 


सदर समितीचे कार्यकिमान प्रमाण क्षेत्र किती असावे याबाबत शासनास सल्ला देणे असे राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . चं . मोडकर , 
शासनाचे सह सचिव 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 19th July 2014 . 


Order 


MAHARASHTRA PREVENTION OF FRAGMENTATION AND CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT. 


No. Con . 2014 /CR . 147 /L - 1. - In supersession of all the Government Notifications and Orders 
relating to constitution of District Advisory Committee under the Maharashtra Prevention of 
Fragmentation and Consolidation of Holdings Act ( Bom . LXII of 1947) issued before and of all 
other powrs enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra is pleased to constitute 
Districr Advisory Committee for all the districts of the State of Maharashtra , consisting of the 
following members , namely : 


1. Collector 


President. 


2. Chief Executive Officer, Zilla Parishad 


Member . 


3. Assistant Director , Town Planning 


Member . 


4. District Superintending Agricultural Officr 


Member 


5. District Superintendent, Land Records 


Member - Secretary . 


The objective of the said committee is to give advice regarding minimum Standard Areas to 
be declared by the Government. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. C. MODKAR 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


९ 


१४४ 


मंगळवार , जुलै २२, २०१४ / आषाढ ३१, शके १ ९ ३६ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ जुलै २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १ ९ ६२ . 


क्रमांक ऊखक २०१४ / प्र.क्र .२९ / कराधान- ३. - महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९ ६२ (१ ९ ६२ चा महा. ९ ) च्या कलम -१२ ब च्या 
खंड (ई) अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तींचा तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे राज्यातील साखर 
कारखान्यांना शेतकऱ्यांना वाजवी आणि किफायतशीर मूल्य देता यावे यासाठी २०१३-१४ या वर्षासाठी दिलेल्या अथवा देय असलेल्या ऊस खरेदी 
कराची संपूर्ण करमाफी करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 22nd July 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PURCHASE TAX ON SUGARCANE ACT , 1962 . 

No. SCPT 2014 / C.R.29/ Taxation- 3. — In exercise of the powers conferred by clause ( e ) of section 
12B of the Maharashtra Purchase Tax on Sugarcane Act, 1962 (Mah . IX of 1962) and of all the 
powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby , exempts the whole of 
the Sugarcane purchase tax paid or payable by the sugar factories in the State for the year 2013 
14 , to give the fair and remunerative price to the farmers. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १ ९ ३७ 


१४५ 


बुधवार , जुलै २३, २०१४ / श्रावण १, शके १९ ३६ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जुलै २०१४ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१४ /प्र.क्र .२९/ कराधान-१. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ 
मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ 
( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ८३ च्या पोट- कलम ( ४) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही ; 

म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप - कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह , उप -कलम (१ ) आणि ( २) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा व यासंबंधी असलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा करीत 
आहे , म्हणजेच : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (तिसरी सुधारणा ) नियम , २०१४ असे संबोधण्यात यावे. 
२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ (यापुढे “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल ) च्या नियम १७ मध्ये, उप -नियम ( ४ ) मध्ये , 
(१) खंड ( क) च्या दुसऱ्या परंतुका ऐवजी खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

“ परंतु आणखी असे की , या खंडान्वये समाविष्ट असलेला व्यापारी विवरणामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या कालावधीच्या विवरणासोबत 
खरेदी विक्रीचा तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र जे १, जे २ मध्ये प्रत्येक सहामाही विवरणासोबत दाखल करेल आणि संपूर्ण 
वर्षाचा इतर तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र सी आणि डी मध्ये, दुसऱ्या सहामाही विवरणासोबत असे विवरण ज्या वर्षाशी 
संबंधित असेल त्याच्या लगतच्या वर्षाच्या ३० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करील. ” ; 
( २) खंड ( घ ) च्या पहिल्या परंतुकाऐवजी खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

“ परंतु असे की , खंड ( ख ), ( ग) किंवा, यथास्थिती, खंड ( घ ) खाली समाविष्ट असलेला व्यापारी, 

( एक ) ज्याला कलम ६१ मधील तरतुदी अन्वये लेखापरिक्षण अहवाल सादर करावा लागतो, तो विवरणामध्ये समाविष्ट 
असणाऱ्या कालावधीसाठी खरेदी आणि विक्रीचा तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र जे १, जे २ मध्ये मासिक, त्रैमासिक किंवा 
यथास्थिती, सहामाही विवरणासोबत दाखल करील 

( दोन ) ज्याला कलम ६१ मधील तरतुदी अन्वये लेखापरिक्षण अहवाल दाखल करण्याची आवश्यकता नसेल तो विवरणामध्ये 
समाविष्ट असणाऱ्या कालावधीसाठी खरेदी आणि विक्रीचा तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र जे १, जे २ मध्ये मासिक , 
त्रैमासिक किंवा यथास्थिती सहामाही विवरणासोबत दाखल करील आणि इतर तपशील नमुना ७०४ ला जोडलेल्या जोडपत्र सी , डी , जी , 
एच आणि आय मध्ये शेवटच्या मासिक, त्रैमासिक किंवा यथास्थिती सहामाही विवरणासोबत पुढील लगतच्या वर्षाच्या ३० जून पूर्वी दाखल 


करील ." ; 


( ३) खंड ( ड ) मध्ये, उप- खंड ( तीन ) नंतर खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 

पंरतु असे की , ज्या व्यापाऱ्याने सहामाही विवरण दाखल करणे आवश्यक आहे, तो आयुक्तांकडे प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या १५ 
मे रोजी किंवा त्यापूर्वी सहामाही ऐवजी तिमाही अशी नियतकालिकता बदलण्यासाठी अर्ज करु शकेल. आयुक्त अशी नियतकालिकता 
बदलून तिमाही करु शकतील आणि अशी बदललेली नियतकालिकता या नियमाच्या खंड ( ग) च्या तरतुदीनुसार मासिक होत नसेल तर 
अंतिम राहील . ". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


११ 


३. मुख्य नियमास जोडलेल्या नमुना १०१ मध्ये बाब क्र . १ नंतर खालील दाखल करण्यात येईल, म्हणजेच : 

“ १ ( अ) व्यापाऱ्याचा आधार कार्ड ( युआयडी) क्रमांक ( मालक किंवा भागीदारांच्या बाबतीत ) 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 23rd July 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT - 1514 /CR -29/ Taxation . - 1 --Whereas, the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and (2 ) read with the 
proviso to sub -section ( 4 ) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in is 
behalf, the Government of Maharashtra hereby , makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Third Amendment) Rules 
2014 . 


2. In rule 17 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 (hereinafter referred to as 
“ the principal Rules ”), in sub - rule (4 ), 


( 1) for the second proviso to clause (a ), the following proviso shall be substituted , namely: 


“ Provided further that , the dealer covered under this clause shall furnish the details 
of sales and purchases for the period covered by return in Annexure- J1, J2 appended to 
Form 704 alongwith filing of each six monthly return and the second six monthly return 
shall be filed alongwith other details for entire year in Annexure -C and D appended to 
Form 704 on or before the 30th June of the succeeding year. 


22 


; 


(2 ) for the first proviso to clause (d ), the following proviso shall be substituted , namely : 


“ Provided that , the dealer covered under clause (b ), (c ) or , as the case may be , (d ), 


Jl , 


(i) who is required to file an Audit Report as provided under section 61 shall, furnish 
the details of sales and purchases for the period covered by return in Annexure J2 
appended to Form 704 alongwith every monthly ; quarterly or , as the case may be, six monthly 
return ; 


(ii ) who is not required to file an Audit Report as provided under section 61 shall, furnish 
the details of sales and purchases for the period covered by return in Annexure 

J1 , J2 
appended to Form 704 alongwith every monthly , quarterly or, as the case may be , six monthly 
return , and the last monthly , quarterly or , as the case may be, six monthly return shall be 
filed on or before the 30th June of the succeeding year alongwith other details for entire 
year in Annexure -C , D , G , H and I appended to Form 704. ” ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


اسة 


( 3 ) in clause ( e), after sub -clause (iii), the following proviso shall be added , namely : 


" Provided that, a dealer , who is required to file six monthly return , may apply to the 
Commissioner on or before the 15th May of financial year for change of his periodicity 
from six -monthly to quarterly . The Commissioner may change such periodicity and 
periodicity so changed shall be final unless it is changed to monthly as per the provisions 
of clause (c ) of this sub - rule ." . 


3. In Form 101 appended to the Principal Rules, after item No.1 , the following shall be 
inserted , namely : 


“ 1A . Aadhaar Card (UID ) Number of the dealer (in case of proprietor or partner ) 


; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र . ५-११ , शके १ ९ ३७ 


१४६ 


गुरुवार , जुलै २४ , २०१४/ श्रावण २, शके १९ ३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १९ जुलै २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९ ६१. 


क्रमांक आयडीसी. २०१४/( ३३० )/उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 
१९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा.तीन) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २१०६ / (१५१)/ उ-१४,दिनांक २१ मार्च २००६ महाराष्ट्र शासनाने 
सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम तीन ) चे 
कलम सहा, दिनांक २२ मार्च २००६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या 
कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे देवघर व कार्ला, तालुका मावळ, जि. पुणे येथील जमिनी औद्योगिक 
क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट-कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून व बॉम्बे 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे (१९ ०४ चा मुंबई १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात 
ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम 
प्रकरण सहा, दिनांक २१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


१५ 


अनुसूची 
मौजे देवघर , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे.आर) 


९ ४ 


३.०८ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस मौजे देवघर गट नं . ९ १ , ९ ५ व ९ ७ . 
दक्षिणेस-- मौजे कार्ला गावची शीव, मौजे काला गट नं. ४८८ व मौजे देवधर गट नं. ११२. 
पूर्वेस मौजे देवघर गट नं . ९ ३ , मौजे कार्ला गावची शिव, मौजे काला गट नं . ५११ . 
पश्चिमेस - मौजे देवघर गट नं . ९ ८ व गट नं . ११२ . 


- 


- 


गट नंबर 


मौजे कार्ला, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 

क्षेत्र 
( हे.आर ) 


४८८ 


३.०८ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस मौजे देवधरची शिव, मौजे देवघर गट नं. ९ ४ . 
दक्षिणेस- मौजे काला गट नं. ४८ ९ व ४ ९ ०. 
पूर्वस मौजे गट नं .५५. 
पश्चिमेस - मौजे देवघर शिव व मौजे कार्ला गट नं . ४८७. 


- 


मौजे कार्ला, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे.आर) 


४ ९ ० पै . 


०.२० 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस मौजे कार्ला गट नं . ४८८ . 
दक्षिणेस- मुंबई ते पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ . 
पूर्वेस मौजे कार्ला गट नं . ४ ९ ० . 
पश्चिमेस - मौजे कार्ला गट नं . ४८ ९ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै. भू . लटके , 
शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र . ५-११, शके १९ ३७ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032 

dated the 19th July 2014 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC . 2014 /( 330 )/IND 14.- Whereas, by Government Notification , Industries, Energy 
and labour Department, No. IDC. 2106/ (151 )/IND - 14 , dated the 21st March 2006 , issued in exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development 
Act , 1961 (Mah . III of 1962 ) (hereinafter referred to as the said Act "), the Government of 
Maharashtra has appoined the 22nd March 2006 , to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to 
the said notification and declared those areas as an industrial area under clause (g ) of section 2 of 
the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that , certain areas of the 
said industrial area in villages Devghar and Karla in Maval Taluka of Pune District, more 
particularly mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said 
area "), are not required for the purpose of development as an industrial area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub- section (3) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act (I of 1904) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 21st July 2014 , declares that the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not be the part 
of the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date . 

Schedule 
Village Devghar , Taluka Maval, District Pune 


Gat No. 


Area 
(H. R.) 


94 


3.08 


Boundaries. 

On the North by - Village Devghar, Gat No. 91, 95 and 97. 
On the South by.- Boundary of Village Karla , Village Karla , Gat No. 488 and Village 

Devghar , Gat No. 122. 
On the East by.- Village Devghar, Gat No. 93, Boundary of Village Karla and Village 

Karla, Gat No. 511. 
On the West by.- Village Devghar ,Gat No. 98 and Gat No. 112. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


१७ 


Village Karla , Taluka Maval, District Pune 


Gat No. 


Area 
( H. R.) 


488 


3.08 


Boundaries. 

On the North by.- Boundary of Village , Devghar and Village Devghar,Gat No. 94 . 
On the South by.- Village of Karla , Gat No. 489 and 490. 
On the East by Village of Karla , Gat No. 55. 
On the West by.- Boundary of Village Devghar and Village Karla, Gat No. 478 . 


Village Karla , Taluka Maval, District Pune 


Gat No. 


Area 
(H. R.) 


490 pt. 


0.20 


Boundaries. 

On the North by.- Village of Karla , Gat No. 488 . 
On the South by.- Mumbai-Pune Road , National Highway No. 4. 
On the East by.- Village of Karla , Gat No. 490 . 
On the West by.- Village of Karla , Gat No. 489. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


V. B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government, 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र . ५-११ , शके १ ९ ३७ 


१४७ 


गुरुवार , जुलै २४, २०१४ / श्रावण २, शके १९ ३६ 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक १ ९ जुलै २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 


क्रमांक आयडीसी. २०१४ /(९ ८ )/ उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ (१९ ६२ चा महा.तीन) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २१०६ /( १५१)/ उ-१४,दिनांक २१ मार्च२००६ , महाराष्ट्र शासनाने 
सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम तीन ) चे 
कलम सहा, दिनांक २२ मार्च २००६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या 
कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे मुंढावरे, तालुका मावळ , जि . पुणे येथील जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या 
विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ , पोट-कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून व बॉम्बे 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे (१९ ०४ चा मुंबई-१ ) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात 
ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम 
प्रकरण सहा , दिनांक २१ जुलै २०१४ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 


- 


अनुसूची 
मौजे मुंढावरे , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 

क्षेत्र 
( हे.आर) 


गट नंबर 


४४ पे . 


१.७५ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस- मौजे मुंढावरे ग. नं . ४५ . 
दक्षिणेस- मौजे मुंढावरे ग . नं. ४४/२ व मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४. 

मौजे मुंढावरे म.नं. ४४/२. 
पश्चिमेस - मौजे मुंढावरे ग . नं . ४४/२ व मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ . 


पूर्वेस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै. भू. लटके , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


१ ९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032 , 

dated the 19th July 2014 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC. 2014/(98YIND 14.– Whereas , by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department, No. IDC . 2106 /(151 )/IND - 14 , dated the 21st March 2006 , issued in exercise of 
the powers conferred by sub -section (3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development 
Act, 1961 (Mah . III of 1962) (hereinafter referred to as " the said Act "), the Government of 
Maharashtra has appoined the 22nd March 2006, to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to 
the said notification and declared those areas as an industrial area under clause (g ) of section 2 of 
the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that certain areas of said 
industrial area in village Mundhaware in Taluka Maval, Pune District, more particularly 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said area "), is not 
required for the purpose of development as an industrial area ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section (3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 21st July 2014 , declares that the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not be the part 
of the industrial area so declared, except as respects things done or omitted to be done before 
that date. 

Schedule 
Village Mundhaware, Taluka Maval, District Pune 
Gat No. 

Area 
(H. R.) 


44pt. 


1.75 


Boundaries. 

On the North by.-- Village Mundhaware, Gat No. 45 . 
On the South by. - Village Mundhaware Gat No. 44/2 and Mumbai -Pune National 

Highway No. 4 . 
On the East by.-- Village Mundhaware, Gat No. 44/2. 
On the West by – Village Mundhaware, Gat No. 44/2 and Mumbai -Pune National 

Highway No. 4 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


V. B. LATKE 
Deputy Secretary to Government . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


१४८ 


गुरुवार , जुलै २४, २०१४ / श्रावण २, शके १९ ३६ 


. 


नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना ) 
मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जुलै २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र रोजगार हमी ( सुधारणा) अधिनियम, २०१४ . 

क्रमांक अधिनियम २०११/ प्र.क्र . ५ ९/ रोहयो १०.- महाराष्ट्र रोजगार हमी ( सुधारणा) अधिनियम , २०१४ , ( २०१४ चा महा. २६ ) याच्या 
कलम १ च्या पोट- कलम ( २) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उक्त अधिनियम दिनांक २५ जुलै २०१४ पासून अंमलात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्ही . गिरीराज , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( रोहयो ) . 


PLANNING DEPARTMENT (EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME ) 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 24th July 2014 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) ACT, 2014 . 

No. Act - 2011/ CR . No. 59/ EGS- 10. - In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of 
section 1 of the Maharashtra Employment Guarantee ( Amendment ) Act , 2014 , ( Mah. XXVI of 
2014 ), the Government of Maharashtra hereby appoints the 25th July 2014 to be the date on 
which the said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ , 
Principal Secretary (EGS) to the Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


२१ 


१४ ९ 


गुरुवार , जुलै २४ , २०१४ / श्रावण २, शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २४ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस २००४ / प्र.क्र ३८ / रस्ते-८. ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस २००४ /प्र.क्र ३८ / 
रस्ते-८ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०० ९ द्वारे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा मुंबई ६५) यांच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ ), 
(१- ब), (१- क ), (१- ड) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्यांना समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी-मोरगाव -बारामती ( प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक ६५) रस्त्यावरील कि . मी. १/८०० येथील रेल्वे उड्डाण पुलाचा वापर 
करणाऱ्या सदर अधिसुचनेच्या अनुसूचीच्या स्तंभ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांवर आणि मोटार वाहनांकडून ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १ जानेवारी २०१० ते दिनांक ३१ मार्च २०१५ या 
कालावधीकरिता सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या किलोमिटर १/८०० येथील पथकर स्थानकावर पथकर वसूल करण्यासाठी व पथकराची रक्कम 
ठेवून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित , मुंबई यांना प्राधिकृत केले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्प परत ताब्यात घेण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असल्याने 

त्यामुळे आता महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाच्या कलम २० ची पोट -कलमे (१- अ), (१-ब), (१-क ), ( १-ड) आणि (१-इ) व या 
सोबत महाराष्ट्र सर्वसाधारण नियम अधिनियम कलम २१ ( १९ ०४ चा एक ) , द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्यांना समर्थनीय करणाऱ्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सदर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस २००४/ प्र.क्र . ३८ /रस्ते -८ , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ ही दिनांक ३१ जुलै २०१४ पासून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -४ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १ ९ ३७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 24th July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP . 2004/CR - 38/Road - 8. - Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No.PSP.2004/CR -38/Road -8, dated the 4th November 2009, 
issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1-A ), (1-B ), (1- C ), (1 - D ) and (1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column (2) of the Schedule appended to the said notification , 
and on the trailers drawn by such motor vehicles , passing over the Railway Over Bridge (ROB) 
constructed near Jejuri Village in kilometer 1/800, on Jejuri-Morgaon -Baramati Road (Major 
District , Road Number 65 ) in Pune District, at the rates and for the period specified against each 
of the said vehicles in column (3) of the Schedule appended to the said notification , with effect 
from the 1st January 2010 to 31st March 2015 at the toll collection centre at kilometer 1/800 on 
the above-mentioned road and the Maharashtra State Road Development Corporation was 
authorized to collect and retain the amount of toll at the above-mentioned toll collection centre 
for the above-mentioned period ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), (1- B ), (1- C ), (1- D ) 
and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act, read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department, No. PSP . 2004 /CR - 38/Road -8, 
dated the 4th November 2009 , with effect from the 31st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


२३ 


१५० 


शुक्रवार , जुलै २५ , २०१४ / श्रावण ३, शके १ ९ ३६ 


. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था ( प्रभादेवी) अधिनियम, १९ ८० . 

क्रमांक एसव्हीटी २०१० /( १४६ )-का . सोळा.- श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था ( प्रभादेवी ) अधिनियम , १९ ८० (१ ९ ८१ चा 
महा. ६ ) याच्या कलम ५ चे पोट- कलम ( ३ ) तसेच कलम ७ व ९ आणि कलम ७ चे पोट- कलम ( १) चे परंतुक यासह उक्त कलम ५ च्या 
पोट-कलम ( ३ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे, श्री . नरेंद्र मुरारी राणे यांची 
श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हणून या अधिसूचनेच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करीत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . बिष्ट , 
विधि सल्लागार- नि - सहसचिव . 


भाग चार - ब -४ अ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


१५१ 


सोमवार , जुलै २८ , २०१४ / श्रावण ६, शके १९ ३६ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०१४ 


. 


अधिसूचना 
अमिटी विद्यापीठ अधिनियम , २०१४. 

क्रमांक स्वअवि . २०१४ / ( ६३/१४ )/विशि-४.-अमिटी विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ ( २०१४ चा महा. १३ ) याच्या कलम १, पोट -कलम 
( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक २५ जुलै २०१४ हा दिनांक अधिनियमाच्या प्रारंभाचा 
दिनांक म्हणून 

नियत करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


संजय 

कुमार , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutama Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 25th July 2014 


NOTIFICATION 


AMITY UNIVERSITY ACT, 2014. 


No. SFU. 2014/( 63/14 )/UNI-4.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 
1 of the Amity University Act, 2014 (Mah . XIII of 2014 ), the Government ofMaharashtra hereby 
appoints the 25th day of July 2014 to be the date on which the said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KUMAR , 
Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


२५ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०१४ 


अधिसूचना 


स्पाईसर अॅडवेनटिस्ट विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ . 


क्रमांक स्वअवि . २०१४ / ( ६३/१४) /विशि-४.-स्पाईसर ॲडवेनटिस्ट विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ ( २०१४ चा महा. १४ ) याच्या 
कलम १, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक २५ जुलै २०१४ हा दिनांक 
अधिनियमाच्या प्रारंभाचा दिनांक म्हणून नियत करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय कुमार , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutama Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 25th July 2014 


NOTIFICATION 


SPICER ADVENTIST UNIVERSITY ACT , 2014 . 

No. SFU. 2014/( 63/14 )/UNI-4.-In exercise of the powers conferred by sub-section( 2 ) of section 
1 of the Spcier Adventist University Act, 2014 (Mah . XIV of 2014 ), the Government ofMaharashtra 
hereby appoints the 25th day of July 2014 to be the date on which the said Act shall come into 
force. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KUMAR , 
Principal Secretary to Government . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


१५२ 


गुरुवार, जुलै ३१, २०१४ / श्रावण ९, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ 

क्रमांक प्राफेब. ११०८ / प्र.क्र .१६७ / ठाणे / म - १०.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. एकेचाळीस ) चे 
कलम ४ च्या पोट -कलम (१ ) चे खंड ( दोन ) व ( सहा ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि त्याबाबतीत काढण्यात आलेल्या व महाराष्ट्र राज्यात व त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात 
असलेल्या पूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचे व आदेशांचे अधिक्रमण करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे या 
प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर आणि प्रस्तावासंबंधीच्या प्राप्त हरकती व सूचना विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासन याद्वारे विद्यमान ठाणे 
जिल्ह्याच्या क्षेत्राचेविभाजन करीत आहे व त्यात फेरफार करीत आहे. आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मधील क्षेत्रे ही त्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्या प्रत्येकासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणारे आणि त्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ( ४ ) मध्ये 
त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या ठिकाणी मुख्यालये असलेले जिल्हे बनतील असे विनिर्दिष्ट करीत आहे व ते जिल्हे त्या अनुसीच्या स्तंभ क्रमांक 
( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून अंमलात येतील . 

अनुसूची 


जिल्ह्याचे 


ज्या तारखेस 


अनु 
क्रमांक 


क्षेत्र 


नाव 


मुख्यालये 


जिल्हा अमलात 
येईल ती तारीख 

( ५ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


ठाणे 


ठाणे 


१ ऑगस्ट २०१४ 


( १ ) 

( २ ) 
१ ठाणे , भिवंडी, कल्याण , उल्हासनगर, अंबरनाथ , मुरबाड 

आणि शहापूर या तालुक्यांचे क्षेत्र . 
पालघर, वसई , डहाणू, तलासरी, जव्हार , वाडा, मोखाडा 
आणि विक्रमगड या तालुक्यांचे क्षेत्र . 


पालघर 


पालघर 


१ ऑगस्ट २०१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . भि . पाटणकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्र. ५-११, शके १९ ३७ 


२७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chawk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 31st July 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Pra.Phe.B. 1108 /C.R.167/ Thane/M - 10.— In exercise of the powers conferred by clauses 
(ii) and ( vi ) of sub -section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ), and of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the previous 
notifications or orders issued in this behalf and in force in the State or any part thereof, and after 
previous publication as required by sub -section (4 ) of the said section 4 and having considered 
the objections and suggestions thereof, the Government ofMaharashtra hereby divides and alters 
the areas of the existing Thane District and specifies the areas in column (2 ) of the Schedule 
appended hereto , the areas which shall form Districts , to be known by the names specified against 
each of them in column ( 3) and having headquarters at the places specified against them in column 
( 4 ) of that Schedule , which shall come into force with effect from the date specified in column (5 ) 
thereof 


Schedule 


Serial 
No. 


Areas 


Name 
of the 
District 


Headquarter 


Date from 
which the 
District shall 
come into force 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Thane 


Thane 


1st August 

2014 . 


1. Areas of Talukas of Thane, Bhivandi, 

Kalyan , Ulhasnagar , Ambarnath , Murbad 

and Shahapur . 
2. Areas of Talukas of Palghar, Vasai, 

Dahanu , Talasari, Javhar , Wada , 
Mokhada and Vikramgad . 


Palghar 


Palghar 


1st August 

2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. PATANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


